शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, 
जळगाव येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील 
रक्‍तपेढीच्या इमारतीवर दुस-या मजल्याचे 
बांधकाम करण्यासाठीच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२८६/प्रशा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार,नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : ०७ जुले, २०२२. 
वाचा: संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे क्रमांक : संवैशिवसं / शावैमज 
/बांध/जिरुज/रक्‍्तपेढी/इमा/दुसमज/पुर्तता/आय-प/१०६३२/२१,दिनांक ०९.०८.२०२१ 
शासन निर्णय: 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव येथील आरोग्य सेवा 
संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जळगाव व त्यासह १२ एकर जागा 
हस्तांतरीत करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानकानुसार 
अद्ययावत विकृतीशास्त्र विभाग असणे आवश्‍यक आहे. त्याकरीता जागा उपलब्ध नसल्यामुळे जिल्हा 
रुग्णालय परिसरातील रक्‍्तपेढीच्या वर दुसरा मजला बांधकाम करण्यासाठी 
रुपये १,८४,०७,०००/- (रुपये एक कोटी, चौ-याएऐंशी लक्ष, सात हजार फक्त) इतक्या रक्‍्कमेस 

खालील अटी व शातींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाचे नांव अंदाजित रक्‍कम 


| Construction of Second Floor of Metro Blood Bank Building | १,८४,०७,००० 
(Pathology Dept. for Govt.Medical College) in Civil Hospital 
at Jalgaon 


अठींव शर्ती £ 

१. सदर काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्काची पुर्तता करण्यांत यावी. 

२. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच 
महानगरपालिका व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 

३. तांत्रिक मंजूरी देताना राज्य दरसूचीबाहय बाबींच्या दराकरिता शासन परिपत्रक 
क्रमांक-२०१७/प्र.क्र.११/नियोजन-३, दिनांक ११.०४.२०१७ नुसार कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

४. प्रस्तावातील खरेदीशी संबंधित बाबींकरिता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाकडील दिनांक २४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या सूचना विचारात घ्याव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२८६/प्रश्ञा-१ 


५. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३ / प्र.क्र.१७७ 
/तां.क्र.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

६. स्थापत्य कामाच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे 
योग्य नियोजन करुन सदर कामे पूर्ण करावीत. 


७. इमारतीमध्ये दिव्यांगाकरिता उपलब्ध करुन द्यावयाच्या विविध सोयींबाबत शासनाने 
वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्यात यावी. 


८. विषयांकित कामाकरिता सुधारित प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही, 
यादृष्टीने विशोष दक्षता घेऊन काम करण्यात यावे. 

९. प्रस्तावित उपरोक्त बांधकाम ज्या इमारतीवर करण्यात येणार आहे ती इमारत नवीन 
बांधकाम करण्यासाठी सुरक्षित व मजबूत आहे याबाबत सक्षम प्राधिका-याची मान्यता 
घेण्यात यावी 


२. सदर कामासाठी खाली नमूद केलेल्या लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर अनुदानातून निधी 
अर्थसंकल्पित करण्यात येईल. सदर निधीतून उपरोक्त बाबींसाठी येणारा खर्च भागविण्यात यावा 

मागणी क्रमांक - एच-०८ 

४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३, वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन, 
१०५-विषमचिकित्सा पंचवार्षिक योजनांतर्गत 

(४२१० ००४१) 43- मोठी बांधकामे 
३. सदर झासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग- 
२, दिनांक २०.०९.२०१९ मधील वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिका-१९७८ भाग-१, उप विभाग-५ 
अनुक्रमांक-१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार 
प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७०७१२०५४३२८१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.07.07 13:00:59 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
२) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीजे-२०१८/प्र.क्र.२८६/प्रश्ञा-१ 


महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर. 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक 
अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव 

निवडनस्ती (प्रहञा-१). 


3 
8 


4 


Co 


SG © 


) 
) 
) 
) 
) 
८) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


